प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील वार्ड 
क्रमांक १ चे नविनीकरण, नवीन टॉयलेट व 
फेन्सिंग करणेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.६५/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १९ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे /मा.आ. / टे-१ /न.क्र.३०/वार्ड क्र.१ नविनीकरण व 
फेन्सिंग /३४०९-११/१८, दि.१.१२.२०१८. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन अनुक्रमांक १) अन्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील वार्ड क्रमांक १ चे 
नविनीकरण, नवीन टॉयलेट व फेन्सिंग करणेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला आहे. सदर कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक सहायक अभियंता (वर्ग-१), 
एकात्मिक घटक विभाग क्र.१ (मेडिकल), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर यांनी तयार केळे असून 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक विभाग (मेडिकल),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर व 
वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर यांनी साक्षांकित केले आहे. प्रस्तुत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील वार्ड क्रमांक १ चे नविनीकरण, नवीन टॉयलेट व 


फेन्सिंग करण्यासाठी रुपये ७६,४४,०००/- लक्ष खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Name of Work- Renovation and Repairs of Ward No.1 For Day Care at 
Regional Mental Hospital, Nagpur 


Sr.No. Description Amount 


A As per detailed abstract for the Rs.6234801/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.६५/ आरोग्य-३अ 


Renovation and Repairs of Ward No.1 For 
Day Care at Regional Mental Hospital, 
Nagpur 
iB | Add. Electrification 5 % Interal Rs.3,11,740/- 
C Add. for G.S.T. charges 12% Rs.7,85,585/- 
[Ds Add. for Contages Charges 5% Rs. 3,11,740/- 
Grand Total Rs. 76,43,866/- 
Says Rs. 76,44,000/- 
२. उपरोक्त सुधारित अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. 
अटीव शार्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आव्यक राहील. 

२) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक. बीडीजी- २०१७ / प्र.क्र. ६०/ इ.मा.-२, 
दिनांक ७.७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 
निधी मधून करण्यात यावे. 

३. सदर बांधकामांवरील खर्च सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या “मागणी क्र. आर-१, 


मुख्यलेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषमचिकित्सा , 


११० -रुग्णालये व दवाखाने, ११०-६ - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-राज्य योजना अंतर्गत 
योजना , (०६) (०१)- मध्यवर्ती रुग्णालये ,२७- लहान बांधकामे ( 22900289)” या लेखाशिर्षाखाली 


मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/ प्र.क्र.६५/ आरोग्य-३अ 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२८८/१९/इमा-२, दि.२८/०६/२०१९ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या 
शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग- 
पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१५४६२०४६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra 1001171001 ती 


ली postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2 d: 800 2 '6b9e2481f77ad50ab 
Shamraoji ren eee 


7caa550613a8c4cb7c593368faa24 


20d6f8985f5 101 18e6fc1 af8b04a443ee8, 


Ka 1 rt e cn=Rajendra Shamraoji Kaurt 


Date: 2019.07.19 16:31:02 +05'30 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. अतिरिक्‍त संचालक ( आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य 
सेवा,मुंबई 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा नागपूर मंडळ,नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर योजना अंतर्गत योजना 
९. जिल्हा ated चिकित्सक,नागपूर 
१०.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.६५/ आरोग्य-३अ 


१२.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


